वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या 


अधिनस्त शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 
रत्नागिरी या संस्थेमधील वर्ग ३ व वर्ग ४ ची पदे 
बाह्यस्रोतामार्फत भरणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः वैशिवि २०२३/प्र.क्र.२८२/प्रशासन-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार 
गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई 
तारीख: १५ मार्च २०२४ 


वाचा:- 
१) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांकः वैशिवि- 
२०२३/प्र.क्र.२८२/प्रशासन-२, दिनांक २९.११.२०२४ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


उपरोक्त संदर्भाधीन दिनांक २९.११.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ३ 


मध्ये 


“सदर बाबीसाठी येणारा खर्च शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदुरबार या संस्थेस त्यांचे 
लेखाशिर्षाखाळी २२१० जी ३३१ मधील (१० कंत्राटी सेवा या उदिष्टांतर्गत वित्तीय वर्षात 
अर्थसंकल्पीत निधीमधून भागविण्यात यावा.” 

या ऐवजी 
“ सदर बाबीसाठी येणारा खर्च शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, रत्नागिरी या संस्थेस त्यांचे 
लेखाशिर्षाखाळी २२१० के ००५ मधील (१० कंत्राटी सेवा या उदिष्टांतर्गत वित्तीय वर्षात 
अर्थसंकल्पीत निधीमधून भागविण्यात यावा.” 
असे वाचावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१५१५३२००४९१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


itally signed by MAHADEO GIRDHARI 


Dig 
JOGDAND 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT 0 


F 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL EDUCATION 
DRUGS DI 


AND /EPARTMENT, 

2.5.4.20=0477d837dcOb00fc2cbd45d17d07 
G | R D H A R | €625¢3417378f97d493a8a277faa29f65459, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=C1D08CFDEE92DA209D709F 
5456D9EDE95236B8A8E7E2A2801B8FED03 
J O ) G D A N D ) DCF793D3, cn=MAHADEO GIRDHARI 

JOGDAND 

Date: 2024.03.15 04:15:39 -07'00' 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
3 
प्रत, 


१. मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः वैशिवि २०२३/प्र.क्र.२८२ /प्रशासन-२, दि. १५ मार्च २०२४ 


२. प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई 

३. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

५. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, रत्नागिरी. 

. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ८, नागपूर/मुंबई. 

. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

. निवडनस्ती (प्रशा-२), वैद्यकीय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


eo ae ७ © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


